पदावनत Beal रद्द करणेबाबत 
श्री.भास्कर खुशालराव सावरकर 
उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एसयुटी-२०१७/प्र.क्र.२३८/सेवा-२ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १०.०८.२०२१ 
वाचा - 
१) शासन आदेशा क्रमांक- पीओजी-२०१५/प्र.क्र.3३३ /सेवा-२, दिनांक:- १२.१.२०१६ 
२) शासन आदेश क्रमांक- पीओजी -२०१६/प्र.क्र.३२/सेवा-२, दिनांक:- २३.३.२०१६ 


शासन आदेश 

उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक १२.१.२०१६ च्या आदेशान्वये श्री. भास्कर खुझालराव 
सावरकर यांना जिल्हा तांत्रिक सेवेतील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातून उप विभागीय 
अधिकारी (स्थापत्य) या पदावर पदोन्नती देवून त्यांची पदस्थापना जि.प.(बांध) उप विभाग, खामगांव, 
जि.बुलडाणा येथे करण्यात आली होती. 
२. श्री. सावरकर यांचे दिनांक १२.१.२०१६ चे पदोन्नती आदेश दिनांक २३.३.२०१६ च्या शासन 
आदेशान्वये रद्द करण्यात आले होते. 
३. श्री.सावरकर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण खंडपीठ, नागपूर येथे दाखल 
केलेल्या मूळ अर्ज क्र.६७७/२०१७ मध्ये मा.न्यायाधिकरणाने दि.२९.१.२०१९ रोजी दिलेले आदेश व 
मा.उच्च न्यायालय, खंडपीठ- नागपूर येथे दाखल रिट याचिका क्र.४२७०/२०१९ मध्ये 
मा.न्यायालयाने दि.४.१२.२०२० रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने श्री.भास्कर खुशालराव 
सावरकर यांचे दिनांक २३.३.२०१६ चे पदावनत केल्याचे आदेश या आदेशान्वये रद्द करण्यात येत 
आहेत. 

सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८१०१४५६४४६३१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e e Digitally signed by Patil Swati Sachin 
p | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
a | W a | Departm postalCode=400032, st=MAHARASHTRA, 
2.5. a4a756cd7e1e1ea2a6f91922d10f103cebd447900 
‘eefd3784b, 


1 serialNui '=41a9218232bbaea65861213d86d108ea7c4890 
a C h | Nn 5da5f33dba9c8f6662cb8f9e18, cn=Patil Swati Sachin 
Date: 2021.08.10 15:07:10 +05'30' 


(स्वा. स. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल- २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा 
४. अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अकोला 


शासन आदेशा क्रमांकः एसयुटी-२०१७/प्र.क्र.२३८/सेवा-२ 


५. श्री. भास्कर खुशाल सावरकर, (सेवानिवृत्त उप अभियंता ) द्वारा मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, 
अमरावती यांचेमार्फत 

मा.मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

मा.राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (रस्ते) / सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.कार्यासन आस्था-१ / आस्था-३/ सेवा-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

११.कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


one G&G ™&M 


पृष्ठ २ पैकी २ 


